विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशी उच्च 
शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सन २०२१-२२ साठी विद्यार्थ्याची 
निवड करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक : शिवृत्ती २०२१/प्र.क्र.३५/शिक्षण-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ डिसेंबर,२०२१ 


संदर्भ:-शासन निर्णय समक्रमांकित दिनांक २९/११/२०२१ 
शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन दि.२९.११.२०२१ च्या शासन निर्णयासोबतच्या प्रपत्र अ मध्ये नमूद अ.क्र.५. येथे नमूद 


अ. | विद्यार्थ्यांचे/ प्रवेश घेतलेल्या | विद्यापीठाच्या | अभ्यासक्रम | परदेशातील विद्यापीठातील) अभ्यासक्रम 

क्र. | विद्यार्थ्यांनीचे नाव | विद्यापीठाचे नाव | देशाचे नाव अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 

५ | निकीता श्रीकांत | University | Scotland अभियांत्रिकी | M.S.Robotics and ॥॥शलां9| | २ वर्षे 

धुत्रे Glasgow Intelligence 
च्या ऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे. 
अ. | विद्यार्थ्यांचे/ प्रवेश घेतलेल्या | विद्यापीठाच्या | अभ्यासक्रम | परदेशातील विद्यापीठातील | अभ्यासक्रम 
क्र. | विद्यार्थ्यांनीचे नाव | विद्यापीठाचे नाव | देशाचे नाव अभ्यासक्रमाचे नाव कालावधी 
५ | निकीता श्रीकांत | University of | Australia अभियांत्रिकी | M.S.Robotics २ वर्षे 
धुत्रे New — South 
Wales 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inu} संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२११२२२१६३००६०८२२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


qo. 
११, 
१२. 
93. 
१४. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Sangita Dinesh Shelke 
Date: 2021.12.22 16:33:04 +05'30' 
(संगिता शोळके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर सचिव 

मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.प्रधान सचिव, महसुल व वन/वित्त / नियोजन /ग्रामविकास/ गृह निर्माण/ उद्योग,उर्जा व कामगार/ उच्च व तंत्रशिक्षण/ माहिती 
व तंत्रज्ञान/ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये/ कृषी व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
मा.सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय,मुंबई 
महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मंत्रालय,मुंबई (प्रशिध्दीसाठी) 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण,मुंबई 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्त,समाजकल्याण विभाग. 

सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण विभाग. 

सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

निवड नस्ती (शिक्षण २) 


